तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील उपसंचालक, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ व 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकःएफएसएल-०४२३/प्र.क्र.३७६/पोल-४, 
E-File No.-H.D.93093/93/2028-Pol-8-MHD (Computer ॥९७.-७३१३९२) 
गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९.०५.२०२४ 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८२/१२, 
दि.२१.०६.२०२१ 
2) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एफएसएल-०४१९/प्र.क्र.४८५/पोल४ दि.२०.०६.२०२२ 
3) संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र 
क्र.न्या.वै.प्र.सं/प्रशा/प्र.क्र.४६/मुं/का/२९५७-५८/२०२३, दि.१३.०४.२०२३ 


शासन परिपत्रक:- 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचाळनालय,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उपसंचाळक,गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२२ व दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची ही मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर ज्येष्ठतासूची मध्ये काही आक्षेप असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आक्षेप ३० दिवसांत 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात यावेत. त्याप्रमाणे 
संचालनालयाने आक्षेपाची पुर्तता करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

8. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०२४०५०९१५०४०४९०२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUDHAKAR 5-18-)॥ YADAV 


S U D HA KAR DN: CN = SUDHAKAR SHAHAUI YADAV, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
SHAHAdI YADAV _ tate:2024.0500 1811728 +0800 पी 
(सुधाकर यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), १८ वा मजला, नविन प्रशासकीय इमारत,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
२) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


उपसंचालक,प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपूर/ पुणे/ औरंगाबाद/ नाशिक/ 
अमरावती/ नांदेड/ कोल्हापूर. 

संबंधित अधिकारी यांना (संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत), 

निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


शासन परिपत्रक एफएसएल-०४२३,/प्र.क्र.३७६/ पाल-४ दि. ०९ /०५/२०२४ 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८२/१२, दि.२१.०६.२०२१ न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील उपसंचालक, गट-अ संवर्गाची दि.१.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


नियुक्तीचा मार्ग 
(सरळसेवेने/ मर्यादित ज्येष्ठता 
विभागीय परीक्षेव्दारे दिनांक/ 
नियुक्‍त उमेदवारांचा । ज्येष्ठतेचा 
गुणवत्ता क्रमांक व | मानीव दिनांक 
परीक्षेचे वर्षे) 


डॉ.चुटके यांना शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एफएसएल- 
०५१०/२३६४/प्र.क्र.५०/पोल-४, दि.२७-९-२०१० अन्वये तात्पुरत्या 
एम.एस.सी. तत्वावर as अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
sad तत्वावर Re PERT क्र.८४५२/२००४ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
१६.१०.१९६५ | ३०.०९.२०१० तात्पुरती पदोन्नती | ३०.०९.२०१० | ३१.१०.२०२३ | (रसायनशास्त्र) | oe ककल 
पी.एच.डी राहून उपसंचालक पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेवर 
अवलंबित पदोन्नती देण्यात आलेली असून सदर सेवाज्येष्ठता 
म.लो.आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन दर्शविण्यात आलेली आहे. 
डॉ.घुमटकर यांना शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एफएसएल- 
०५११/६७/प्र.क्र.३९/पोल-४, दि.१३-१-२०१२ अन्वये तात्पुरत्या 
एम.एस.सी. व अंतिम 
he: ar hak sad तत्वावर Re PER क्र.८४५२/२००४ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
डॉ.सं.वि.घुमटकर .मा.व. २२.०२.१९६७ | १८.०१.२०१२ तात्पुरती पदोन्नती | १८.०१.२०१२ | २८.०२.२०२५ Ph.D ; aCe oe 
व थाय राहून उपसंचाळकपदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेवर 
(जी ) 
अवलंबित पदोन्नती देण्यात आलेली असून सदर सेवाज्येष्ठता 
म.लो.आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन दर्शविण्यात आलेली आहे. 
श्री.नवाळे यांना शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एफएसएल- 
०४१३/प्र.क्र.९५/पोल-४, दि.१.९.२०१४ अन्वये तात्पुरत्या तत्वावर रिट 
ae ude BER क्र.८४५२/२००४ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
श्री.वि.मा.नवाळे भज-क १६.०७.१९६७ | ०४.०९.२०१४ तात्पुरती पदोन्नती ०४.०९.२०१४ | ३१.०७.२०२५ एम.एस.सी. नांदेड | Ania 
उपसंचालक पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेवर 
अवलंबित पदोन्नती देण्यात आलेली असून सदर सेवाज्येष्ठता 
म.लो.आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन दर्शविण्यात आलेली आहे. 


एफएसएल-०४१३/प्र.क्र.३०१/पोल-४, दिनांक २०.२.२०१५ अन्वये 
षु षु श्री.भा.प.मोरे Ala. 09.08.9899 24.02.2094 सरळसेवा 9/2098 24.02.2094 | 39.03.2034 एम.एस.सी. नाशिक |उपसंचालक पदावर महाराष्ट्र आयोगामार्फत नेमणूक करण्यात आली 
आहे. 


न एम.एस.सी. ज्येक्र.६ व ७ वरील अधिका-यांची ae = 


एफएसएल-०४१३/प्र.क्र.३०१/पोल-४, दि.१५.५.२०१५ अन्वये 


प्रवर्ग # (नियुक्‍्तीनंतर प्रवर्ग 
बदलला असल्यास त्याचा 


नियुक्तीचा मार्ग 


पकी के Prepare er (सरळसेवेने/ मर्यादित ज्येष्ठता 
अ. | ज्येष्ठता व og दिनांक विभागीय परीक्षेव्दारे दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा अणिक सेवेचे 
= नांव बदलला असल्यास त्याचा | जन्मतारीख |। नियुक्ती दिनांक eee See दिनांक शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
. | क्रमांक दिनांक नियुक्‍त उमेदवारांचा ज्येष्ठतेचा दिनांक ठिकाण 
) दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व | मानीव दिनांक 
परीक्षेचे वर्षे) 


1. ला लता स्तनी क्यात अक्की आय क a अल्या कका आल्या कका जला क: व 


Bre sad उपसंचालक पदावर महाराष्ट्र आयोगामार्फत नेमणूक करण्यात आली 
श्रीमती श.अ. खुला ०३.०९.१९६५ २९.५.२०१५ सरळसेवा २/२०१५ | २९.०५.२०१५ | ३०.०९.२०२३ एम.एस.सी. मुंबई आहे 
— = तात्पुरती पदोन्नती सी मुंबई ज्ये.क्र.८ व ९ वरील अधिका-यांची गृह विभाग, शासन निर्णय 
८ ८ lair fer. अ.जा. १०.०८.१९६७ | २९.१०.२०१६ तात्पुरती पदोन्नती २९.१०.२०१६ | ३१.०८.२०२५ एम.एस.सी. मुंबई as 
क्र.एफएसएल-०४१५/प्र.क्र.१४२/पोल-४, दि.२५.१०.२०१६ अन्वये 
paca क कत ती तात्पुरती पदोन्नती | २९.१०.२०१६ | ३१.०३.२०३३ एम.एस.सी मुंबई |उपसंचालक पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून पदोन्नती देण्यात आळेली आहे. 


तात्पुरती पदोन्नती 


श्री.र.का.जगताप 


श्री.जगताप यांना गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएसएल- 
०४१८/प्र.क्र.१२८/पोल-४, दि.१९.१२.२०१८ अन्वये तात्पुरत्या तत्वावर 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून उपसंचालक पदावर महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात आलेली 
३१.१२.२०१८ ८.०२.२०२३ एम.एस.सी अमरावती रोजीच्या 
आहे. तसेच गृह विभागाच्या दि.०६.०५.२०२१ रोजीच्या शासन पत्रान्वये 
सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार तात्पुरती पदोन्नती 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश पदोन्नतीतील 
आरक्षणासंदर्भात न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून तात्पुरत्या 
सेवाज्येष्ठतासूचीमध्ये करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.३७६/ पाल-४ दि. ०९/०५/२०२४ 


सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूवना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८२/१२, दि.२१.०६.२०२१ नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील उपसंचालक, गट-अ संवर्गाची दि.१.१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
(परिशिष्ट-इ) 


नियुक्तीचा मार्ग 
(सरळसेवेने/ मर्यादित | ज्येष्ठता 
विभागीय परीक्षेव्दारे दिनांक/ 
नियुक्‍त उमेदवारांचा | ज्येष्ठतेचा 
गुणवत्ता क्रमांक व | मानीव दिनांक 
परीक्षेचे वर्षे) 


डॉ.चुटके यांना शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एफएसएल- 
oer ०४२२/प्र.क्र.२४४/पोल-४, दि.०५.०५.२०२२ अन्वये 'सक्‍तीची सेवानिवृत्ती, ही 
Saal मुंबई शिक्षा बजाविण्यात आली असून सदर शिक्षेविरुद्ध श्री. चुटके यांनी मा. 
१६.१०.१९६५ | ३०.०९.२०१० । तात्पुरती पदोन्नती | ३०.०९.२०१० | ३१.१०.२०२३ | (रसायनशास्त्र) ब रापत याक दाख सदर अपीलाच्या अनुषंगाने 
ieee ज्यपाल महोदयांकडे अपील दाखल केले होते. सदर अपीलाच्या अनुषंगाने 
© मा. राज्यपाल महोदयांनी आदेश पारित केले असून सदर आदेश महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम करण्याची कार्यवाही प्रगतीत आहे. 


प्रवर्ग $ (नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग 
बदलला असल्यास त्याचा 
दिनांक) 


: यांना शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एफएसएल- 

नांदेड ०४१३/प्र.क्र.९५/पोल-४, दि.१.९.२०१४ अन्वये तात्पुरत्या तत्वावर रिट 

नांदेड अंतिम र 
नवाळे es se PCIE क्र.८४५२/२००४ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून उपसंचालक 

श्री.वि.मा. a १६.०७.१९६७ | ०४.०९.२०१४ तात्पुरती पदोन्नती ०४.०९.२०१४ | ३१.०७.२०२५ एम.एस.सी. (सद्यस्थितीत eee 
अनरावती कार्यरत) पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेवर अवलंबित पदोन्नती देण्यात 
अमरावती कार्यरत! 
आलेली असून सदर सेवाज्येष्ठता म.लो.आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन 
दर्शविण्यात आलेली आहे. 


एम.एस.सी. नाशिक श्री.मोरे यांची शासन आदेश गृह विभाग क्र. एफएसएल- 
०१.०४.१९७७ | २५.०२.२०१५ | सरळसेवा १/२०१४ | २५.०२.२०१५ | ३१.०३.२०३५ (रसायनशास्त्र) (सद्यस्थितीत |०४१३/प्र.क्र.३०१/पोल-४, दिनांक २०.२.२०१५ अन्वये उपसंचालक पदावर 
पी.एच.डी नांदेड कार्यरत) ।महाराष्ट्र आयोगामार्फत नेमणूक करण्यात आली आहे. 


डॉ.वि.ज. ,ठाकरे Ala. 39.02.9804 2G.04.2094 सरळसेवा वा १/२०१५ २६.०५.२०१५ ३१.०८.२०३३ नागपूर ज्ये .क्र४व५ वरील अधिका-यांची शासन आदेडा We विभाग क्र .-एफएसएल- 


म 


०४१३/प्र.क्र.३०१/पोल-४, दि.१५.५.२०१५ अन्वये उपसंचालक पदावर 


एच 
ae मुंबई महाराष्ट्र आयोगामार्फत नेमणूक करण्यात आली आहे. 
4 4 [sia श.अ. खुला ०३.०९.१९६५ | २९.५.२०१५ | सरळसेवा २/२०१५ | २९.०५.२०१५ | ३०.०९.२०२३ एम.एस.सी. मुंबई 


नियुक्तीचा मार्ग 
(सरळसेवेने/ मर्यादित ज्येष्ठता 


प्रवर्ग प्रवर्ग 
अ. । ज्येष्ठता : eae दिनांक विभागीय परीक्षेव्दारे दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा 
कमांक नांव बदलला असल्यास त्याचा | जन्मतारीख | नियुक्ती दिनांक sects दिनांक शैक्षणिक अर्हता 
क्र. | क्रमांक दिनांक नियुक्‍त उमेदवारांचा | ज्येष्ठतेचा दिनांक 
) : दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व । मानीव दिनांक 
परीक्षेचे वर्षे) 


सेवेचे ठिकाण 


अभिप्राय 


०१. १ ७. A A Ee न 


एम.एस.सी. 


श्रीम.चि.सं.कामत १०.०८.१९६७ | २९.१०.२०१६ तात्पुरती पदोन्नती २९.१०.२०१६ | ३१.०८.२०२५ 
श्री.रा.रा.पवार २१.०३.१९७५ | २९.१०.२०१६ तात्पुरती पदोन्नती । २९.१०.२०१६ | ३१.०३.२०३३ एम.एस.सी. 


श्री.र.का.जगताप अ.जा. २२.०२.१९६५ 


३१.१२.२०१८ तात्पुरती पदोन्नती । ३१.१२.२०१८ | २८.०२.२०२३ एम.एस.सी. 


कय ae ee ta aan a | 


मरा मोडा करे एमएससी पीएचडी 
ARI. १६.०८.१९७४ । 08.99.2022 | तात्पुरती २८.१०.२०२२ | ३१.०८.२०३२ 
आणि 
ual 049) ८205 roe ay i 
° प poe i ग ae ; ee : : नळ 4 , ग 


०९.११.२०२२ तात्पुरती पदोन्नती । ०९.११.२०२२ | ३१.१०.२०३३ एमएससी 


-2 -2 -2 -2 
Ea | a | | हिवा | = | a ee | | 
-2 -2 -2 =) 
~ 7 a EE + C= ea 


मुंबई (सद्यस्थितीत 
नांदेड कार्यरत 


अमरावती 


मुंबई 


ठाणे 


मुंबई 


ज्ये.क्र.६व ७ वरील अधिका-यांची गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएसएल- 
०४१५/प्र.क्र.१४२/पोल-४, दि.२५.१०.२०१६ अन्वये उपसंचालक पदावर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात 
आलेली आहे. 


.जगताप यांना गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएसएल- 
४१८/प्र.क्र.१२८/पोल-४, दि.१९.१२.२०१८ अन्वये तात्पुरत्या तत्वावर 
.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून उपसंचालक पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. तसेच 
गृह विभागाच्या दि.०६.०५.२०२१ रोजीच्या शासन पत्रान्वये सामान्य प्रशासन 
भागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या 


नावाचा समावेश पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून 
तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठतासूचीमध्ये करण्यात येत आहे. 


ज्ये.क्र.९ ते १३ वरील अधिका-यांची गृह विभाग, शासन आदेश क्र.एफएसएल- 
०४२२/ प्र.क्र.१६१/पोल-४, दि.२७.१०.२०२२ अन्वये उपसंचालक पदावर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात 
आलेली आहे. 


